महावितरण कंनपीला गतिशील विद्युत विकास 
सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत देण्यात आलेल्या 
कर्जावरील व्याजाचा भरणा करणेकरीता नविन 
लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. (००४९ ५१२५ ०१ 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४२/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०७ जुलै, २०२२. 

प्रस्तावना :- 

गतिशील विद्युत विकास सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत (एपीडीआरपी) केंद्र शासनाकडुन महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत मंडळाच्या जुन्या विद्युत केंद्राचे आधुनिकीकरण/नुतनीकरण करणे, पारेषण व वितरणाच्या जाळ्यांना 
बळकटी आणणे, विजेचे मोजमापण करणे, विद्युत मीटर बसवणे इ. कामे करणेकरीता सहायक अनुदान/गट 
कर्जाच्या स्वरुपात केंद्र शासनाने सामंजस्य करारान्वये निधी उपलब्ध करुन देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार 
केंद्र शासनाकडून सदर उपक्रमाकरीता राज्य शासनास कर्ज प्राप्त झाले होते. 
२. गतिशील विद्युत विकास सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत (एपीडीआरपी) केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास कर्ज 
प्राप्त झाले असुन सदर कर्जाची परतफेड (मुद्दल--व्याज) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडून होत आहे. 
महाराष्ट्र शासनाने कर्ज (मुद्दल) परतफेडीकरीता सदर कर्जारकरीता स्वतंत्र नविन लेखाशिर्ष उघडण्यात आले 
होते. परंतु व्याजाची परतफेड करणेकरीता स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यात आले नव्हते. 
३. याकारणास्तव गतिशील विद्युत विकास सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत (एपीडीआरपी) व्याजाचा भरणा 
करणेकरीता नविन लेखाशिर्ष उघडण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

गतिशील विद्युत विकास सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत (एपीडीआरपी) व्याजाचा भरणा करणेकरीता 
पुढीलप्रमाणे नविन लेखाशिर्ष उघडण्यात येत आहे. 


मराठीत इंग्रजीत 

००४९ - व्याजाच्या जमा रकमा 0049 - Interest Receipts 

०४ - राज्य/संघराज्य क्षेत्र शासनाच्या व्याजाच्या जमा | 04 - Interest Receipts of state/Union Territory 
रकमा Government 
रकमा 

१९० - सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर उपक्रम यांजकडुन 190 - Interest from Public sector and other 
व्याज Undertakings 

(09) सार्वजनिक क्षेत्रव इतर उपक्रम यांजकडून व्याज | (01)- Interest from Public sector and other 

Undertakings 


(३६) - महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला दिलेल्या | (36) - Interest on Loans to Maharashtra state 
कर्जावरील व्याज Electricity Distribution Company (0049 


5125 01) 
(००४९ ५१२५ 04) 


२. सदर झासन निर्णय महालेखापाल कार्यालयाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.यू.ओ.आर-१६/२०२२-२३/ 
१३०, दि.०३.०६.२०२२ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७/त्र्णवह, दि.२९.०४.२२ अन्वये त्यांच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४२/ऊर्जा-३ 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०७०७१५४५४९१६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. NANASAHEB 


RAJARAM DHANE 
(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२. 

६. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१३. सचिव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, 93 वा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कुलाबा, मुंबई १ 

१४. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्यादित, हॉंगकाँग बँक 
बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई. 

१५. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे (पुवी, 
मुंबई 

१६. मुख्य विद्युत निरिक्षक,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबुरकर 
मार्ग, चेंबुर (पुर्वी, मुंबई-४०००७१. 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९. अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

20, अवर सचिव, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२१. कक्ष अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२२. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३. निवड नस्ती (ऊर्जा-७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२४. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


